वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) कोरटा यांना 
त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन, व भत्त्याची देयके पारीत करण्यासाठी 
तसेच इतर क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०७/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५,कोषा-प्र.५ 
दि. ०४.०१.२००६. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.१७/(१९-२०)/२६१/२०२०-२१, 
दि.११/०१/२०२१ 

प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्यांची देयके 
फेब्रुवारी-२००६ पासून इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोषागारातून पारित करण्याबाबत 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 
यानुसार महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार 
विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात 
येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण 
आधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 

त्याअनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.२ येथीळ पत्रान्वये वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) कोरटा यांना त्यांच्या 
अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन, व भत्त्याची देयके पारीत करण्यासाठी तसेच इतर 
क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदरहू पदनामास "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०७/फ-२ 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.२ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) 
कोरटा या पदास वित्त विभागाच्या दि.०४.०१.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार त्यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्याची देयके पारीत करण्यासाठी तसेच इतर 
क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे :- 


अ.  वनवृत्ताचे नाव आहरणव मुख्यालय ठिकाण जवळचे 
क्र. संवितरण उपकोषागार 
अधिकारी घोषित कार्यालयव 
करावयाचे पदनाम सांकेतांक क्र. 
१ | अपर प्रधान मुख्य वनपरिक्षेत्र कोरटा, किनवट 
वनसंरक्षक तथा अधिकारी (वन्यजीव) ता. उमरखेड, जि. नांदेड 
क्षेत्रसंचालक मेळघाट | कोरटा जि. यवतमाळ । ३४०७ 
व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. स. क्र.४७/२१/को.प्र.५ दि. ०४.०३.२०२१ 
नुसार वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०४२७१२२३०८१०१९ असा 
आहे.हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Atul Ashok Kod: 
id 


ment of Maharashtra, ou=Revel 
At lA h kK d Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
U S (0 (0 e 2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366233 
804055 14f23a879132: ‘ul Ashok Kod: 
Date: 2021 "कोदे 2९2 +05'30' 


महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
५. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) पांढरकवडा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०७/फ-२ 


६. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 

(त्यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील 
नियम १५(२) व १५ (३) नुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही 
करण्यात करावी.) 

७. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
८. वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 
९. सहसंचालक, (तांत्रिक) ळेखा व कोषागार, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


